Reg . No./NPCITY/236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१ ९ / वैशाख १९-२५ , शके 


१ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १०.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ, चार -ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
१-५ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ ९ . 

प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १-१२३-२०१९. 


श्री . डी . पी . शिंगाडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहा . सत्र न्यायाधीश , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १८-०३-२०१९ रोजी एकूण २५३ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १९- ०३-२०१९ ते दिनांक २२-०३-२०१९ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . पी . शिंगाडे, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


अ .- एक -१ (१५२९ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ९-१५, २०१९ / वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७४१. 


आदेश 


क्रमांक ७२-२०१९ . - 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये, 
श्री . एस . पी . पोळ , जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला ह्यांनी दिनांक १९-०३-२०१९ पासून ते दिनांक २०-०३-२०१९ 
च्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत व तद्नंतर श्री . एन . जी . शुक्ल , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहा . सत्र न्यायाधीश , अकोला यांनी 
दिनांक २०-०३-२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२२-०३-२०१९ पर्यंत वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी 
काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४० . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब -१-१२४-२०१९. 


श्री . एस . ए. श्रीखंडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अकोट त्यांच्या खाती दिनांक ०१-०४-२०१९ रोजी एकूण 
३१२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०२-०४ 
२०१९ ते दिनांक ०५-०४-२०१९ अशी एकूण चार (०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रेजेच्या नंतर दिनांक ०६-०४-२०१९ व दिनांक ०७-०४ 
२०१९ गुढीपाडवा व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक ०१-०४-२०१९ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८-०४-२०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . एस . डी . हरगुडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 

मलकापूर 

यांना दिनांक २९ - ०३ 
२०१९ ते दिनांक ३०-०३-२०१९ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २८-०३-२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०१-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . व्ही . एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मलकापूर हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
काम पाहतील . 

श्री . एस . डी . हरगुडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . हरगुडे, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . एस . डी . हरगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ७६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . ए. श्रीखंडे, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


दिनांक २७ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४२ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एम . एस . गणोरकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


आदेश 


क्रमांक ७३-२०१९. 


श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना दिनांक ०१-०४-२०१९ ते दिनांक ०५-०४-२०१९ 
अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३०-०३-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


य . गो . खोब्रागडे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अकोला . 


अकोला : 
दिनांक २७ मार्च २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ९-१५, २०१९ / वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 


३ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार दिनांक ३०-०३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०१-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो श्री . आर . एम . जाधव , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर यांचेकडे 
स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम राहील . त्याचप्रमाणे 
दिनांक ०१-०४-२०१९ ते दिनांक ०८-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो अर्जदाराचे पदाचा न्यायीक पदभार श्री . एम . के . महाजन , प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा 

हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 

श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम, ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८० 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०५ ( पाच) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देउळगाव 
राजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देउळगाव 
राजा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, देउळगाव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ५४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


- 


दिनांक २८ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४४ . 


आदेश 


क्रमांक ७५-२०१९. 


श्रीमती व्ही . एम . देवर ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक २५-०२-२०१९ 
ते दिनांक २७-०२-२०१९ अशी एकूण ०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक २२-०२-२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२८-०२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४३ . 


आदेश 


क्रमांक ७४-२०१९. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले , चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठस्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देउळगाव राजा यांना दिनांक २ ९- ०३ 
२०१९ ते दिनांक ३०-०३-२०१९ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २८-०३-२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०१-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए. एच . सैयद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , सिंदखेडराजा हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर, तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती व्ही . एम . देवर ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देउळगाव राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ९-१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४६ . 


कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ७५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


क्रमांक ७७-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४५ . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव यांना दिनांक ०२-०४ 
२०१९ ते दिनांक ०४-०४-२०१९ अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक ७६-२०१९. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक २५-०३-२०१९ 
ते दिनांक २८-०३-२०१९ अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक २२-०३-२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२९ -०३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , खामगाव ह्या रजेवरून परत 
आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


प्रथम 


श्रीमती व्ही . एम . देवर , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एम . देवर ,तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास 
त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३ ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


दिनांक २ एप्रिल २०१ ९ . 


श्रीमती व्ही . एम . देवर ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ७२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ७४७. 


आदेश 


क्रमांक ८०-२०१९. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक २०-०४-२०१९ ते 
दिनांक २६-०४-२०१९ अशी एकूण ०७ ( सात) दिवसांची अर्जित रजा 


दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ९-१५ , २०१९ / वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 


दिनांक २०-०४-२०१९ ते दिनांक २ ९ -०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो 

मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४८ . 

आदेश 


क्रमांक ८१-२०१९. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार दिनांक २०-४-२०१९ पासून ते दिनांक 
२६-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपर्यंत श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांचेकडे 
स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम राहिल . त्याचप्रमाणे 
दिनांक २७-०४-२०१९ ते दिनांक २९-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो अर्जदाराचेपदाचा न्यायीक पदभार श्री . आर. एम . जाधव , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे व दिनांक २६-०४-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२९- ०४-२०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो श्री . ए . एस . पंढरीकर , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगाव 
यांचेकडे प्रशासकीय कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आर. एन . हिवसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , मेहकर यांना दिनांक ११-०३-२०१९ ते १६-०३-२०१९ 
पर्यात एकूण ०६ ( सहा) दिवसांची वैद्यकीय रजा (परिवर्तीत रजा ) 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला. तसेच 
प्रशासकीय पदभार श्री . पी . टी . गोटे , दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
मेहकर ह्यांनी पाहीला . 

श्री . आर. एन . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . हिवसे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . आर. एन. हिवसे , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम , ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २४९ दिवस वैद्यकीय (परिवर्तीत रजा ) शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०६ ( सहा) दिवसांची वैद्यकीय रजा (१२ हाप पे रजा) 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम , ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ३१२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ एप्रिल २०१९ . 


बुलडाणा . 


अ .- एक -२ ( १५२९ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


